अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
संघटना, नाशिक अंतर्गत धरण मंडळ, दरवाजे 
मंडळ, कालवे मंडळ व उपसा सिंचन योजना, 
मंडळ नाशिक या कार्यालयांतर्गत नियत अस्थायी 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ 
या कालावधीकरीता मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१८/प्र.क्र. १६६/२०१७/मोप्र-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : - २७ मार्च, २०१८ 


वाचा :१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग,क्र.मुदत-०२१७/प्र.क्र. ९९/२०१७/मोप्र-१, 
दिनांक ०१/०२/२०१८. 
2) अधीक्षक अभियंता, (प्रशासन) मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना यांचे पत्र जा.क्र.मप्रक/ 
आ-१/मुदतवाढ/८०/२०१८, दिनांक १४/०३/२०१८. 


शासन निर्णय : 


मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक अभियंता (प्रशासन) मध्यवर्ती 
संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत दरवाजे/धरण/ कालवे/उपसा सिंचन योजना मंडळ या 
कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात (विवरणपत्र “अ” आणि “ब*) दर्शविलेल्या प्रमाणे नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १९७ पदांना तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १ पदास 
दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत दरवाजे/धरण/ कालवे/ 
उपसा सिंचन योजना/मंडळ, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या १७० नियत अस्थायी पदांसाठी 
व १ रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांसाठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-३, २७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे, (८०) सर्वसाधारण (००६) संयंत्रणा (०१) आस्थापना (०१)(०१) (२७०१-२८७५) (योजनेत्तर) 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येईल व त्यावरील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१८/प्र.क्र. १६६/२०१७/मोप्र-१, 


तसेच अधीक्षक अभियंता, उपसा सिंचन योजना मंडळ, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 


या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २७ पदांवरील खर्च मागणी क्र.आय-५, ४८०१ 


वीज व प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (००१) संचालन व प्रशासन (योजनांतर्गत) (09) संचालन व 
FAIR, (०१) (०८) अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, (विज गृह) (४८०१ ०९५७) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येईल व त्यावरील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हे आदेश, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दिनांक 
०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यांत आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यांत येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०३१०४९०६५१२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


gitally signed by Vijendra Prabhakar Palwank 
iF =" 


Vijendra Prabhakar en sacs 


Pa | Wa n ka r INumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc2 15ca88aa7bfb90 
7686a9a62b37f3a74e5eb ‘Vijendra Prabhakar Palwank 
Date: 2018.04.03 10:52:16 +05'30' 


( वि.प्र.पाळवणकर ) 


सहपत्र 


Wd: 


., अधीक्षक अभियंता 


: विवरणपत्र “अ” व “ब” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

अधीक्षक अभियंता (कालवे), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

अधीक्षक अभियंता (उपसा सिंचन योजना), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 
धरण), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

दरवाजे), मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

कार्यासन अर्थसंकल्प-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (आ.प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


— — — — 


अधीक्षक अभियंता 


प्रत : मोप्र-१ (SST). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१८/प्र.क्र. १६६/२०१७/मोप्र-१, 


विवरण पत्र -अ 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१८/प्र.क्र.१६६/२०१८/मोप्र-१, दिनांक : २७/०३/२०१८ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता (प्रशासन) मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत दरवाजे/धरण/ उपसा 
सिंचन योजना/ कालवे/ या मंडळ कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ 


दि. ०१.०३.२०१८ ते दि. ३०.०९.२०१८ 


अ.क्र. पदांचे नाव मुख्य धीक्षक धीक्षव धीक्षव धीक्षक । एकूण 
अभियंता अभियंता अभियंता अभियंता अभियंता 
संकल्पचित्र (दरवाजे) (धरण) (उपसा सिंचन । (कालवे) 
संघटना मध्यवर्ती । संकल्पचित्र योजना) मध्यवर्ती 
नाशिक संकल्पचित्र | मंडळ, मध्यवर्ती | संकल्पचित्र 
संघटना, मध्यवर्ती | संकल्पचित्र | संघटना, 
नाशिक संकल्पचित्र | संघटना, नाशिक 
संघटना, नाशिक 
नाशिक 
eal २ ee 3 v & & a 
१ | मुख्य अभियंता १ Ls Ce शिक a 2 
2 | अधौक्षक अभियंता l=. १ १ १ १ 8 
3 । कार्यकारी अभियंता | = | 3 र्न 7 ¥ १७ 
४ । सहा.अधीक्षक अभियंता शिक शिक a शिका १ १ 
५ | वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ce | Eo | g शि Ee] १ 
६ | उप अभियंता/स.अ. श्रेणी-१ Ls १२ २३ १६ १६ ६७ 
७ | सहाय्यक भूवैज्ञानिक ez za g Le a १ 
८ । शाखा अभियंता /सहा.अभियंता शं शि शं शी शप १९ 
श्रेणी-२ 
९ | सहा.अभियंता श्रेणी-२ a |. क | कलां f= १० १० 
१० । अधीक्षक | | Lei शि १ १ 
ge । प्रथम लिपोक शिडी |. = |] १ ae 2 3 
१२ | भांडारपाल शि शि g [= शके g 
१३ | वरिष्ठ लिपोक शिक १ १ Le .| & ८ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१८/प्र.क्र. १६६/२०१७/मोप्र-१, 


१४ | सहा.आरेखक(आरेखक श्रे-२) शि a शशी ८ ८ 
१५ | अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) शिका अ. || an ८ ८ 
१६ । टंकलेखक/कनिष्ठ लिपीक/ २ शि २ शड RC 
लिपीक टंकलेखक 
१७ | संगणक a ai a ¥ ¥ 
१८ | वाहन चालक oa a २ २ ¥ 
88) शिपाई/सफाईगार/स्वच्छक १ aa शिका Rg १२ 
२० | चौकोदार शिळा a २ ३ 
२१ | बांधणीकार ae g ia ha g 
२२ | दप्तरी a g १ १ ३ 
२३ | नाईक a az g १ २ 
एकूण २९ BR २७ Lo | \9 १९७ 


Vijendra Prabhakar 
Palwankar 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7cb5ce90d018bdc1 09ad48f37ca4a3b06b0347375607bf 
£9b7cc525c4c213e75, 
serialNumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88aa7bfb9 
07686a9a62b37f3a74e5eba, cn=Vijendra Prabhakar Palwankar 
Date: 2018.04.03 10:52:26 +05'30' 


(वि.प्र.पालवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१८/प्र.क्र. १६६/२०१७/मोप्र-१, 


विवरणपत्र-ब 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१८/प्र.क्र. १६६/२०१८/मोप्र-१, दिनांक : २७/०३/२०१८ चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता (प्रशासन) मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक अंतर्गत दरवाजे/ धरण/ कालवे 
/उपसा सिंचन योजना/ मंडळ या कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ दिनांक 
०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८. 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम सेवानिवृत्ती दिनांक 


१ अरुण रतनगिर गोसावी वाहन चालक ३०.०४.२०२१ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे : १ 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
N, ‘Government Of Mahat 


Vijendra Prabhakar sir rscnt isthe. 


\de=40003: jaharashtra, 
2.5.4.20=7cb5ce90d01 8bdc109ad48f37ca4a3b06b0347375607bff9b7c 


525c4c213e75, 
Pp a | Wa n ka [| serialNumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88aa7bfb907686 
a9a62b37f3a74eSeba, cn=Vijendra Prabhakar Palwankar 


Vij 
Date: 2018.04.03 10:52:36 +05'30' 


(वि.प्र.पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


